RNI No. MAHBILL / 2009/ 31748 

Reg. No . MCS/ 174/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ६३ ] 


शुक्रवार , ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २८ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १०९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


मत 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 
नवीन प्रशासकीय भवन, हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ 

आदेश 
क्रमांक रानिआ / नपा- २०१६ / प्र.क्र . २८ / का . ६. - ज्याअर्थी, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ झेडए अन्वये राज्यातील नगरपालिका 
निवडणुकांचे अधीक्षण , संचालन व नियंत्रण याची सर्व जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे . 

२. आणि ज्याअर्थी, शासनाने “ महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१६ ( २०१६ चा 
अध्या. १६ ) " दिनांक १३ मे २०१६ व ३० ऑगस्ट २०१६ अन्वये नगरपरिषदा ( नगरपंचायती वगळून ) एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी 
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती तसेच नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षांची जनतेकडून थेट निवड करण्याची पद्धती लागू केली असून त्या अनुषंगाने 
नामनिर्देशनपत्र, शपथपत्र व मतपत्रिका याबाबत नव्याने आदेश पारित करणे आवश्यक झाले आहे . 

३. आणि त्याअर्थी, भारतीय संविधानाच्या २४३ झेडए व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी, १९६५ च्या 
कलम १० ए ( ४ ) अन्वये तसेच आयोगास समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून आदेश क्रमांक रानिआ / मनपा / २०११/ 
प्र.क्र . ८ / का . ५, दिनांक २० सप्टेंबर २०११ अधिक्रमीत करून, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र खालीलप्रमाणे नव्याने आदेश देत आहे : 

__ ४.१ प्रभागातील जागांना क्रमांक देणे . - नगरपरिषदांच्या सदस्य पदाच्या निवडणुकांकरिता प्रत्येक प्रभागातील प्रत्येक सदस्य 
पदाच्या जागेला प्रभागाच्या क्रमांकासोबत यथास्थिती “ अ ”, “ब ” किंवा “ क ” अशा रितीने क्रमांक देण्यात येतील. उदा. प्रभाग 
क्र . १० मध्ये ३ जागा असतील तर त्या प्रभागातील जागांना १०अ , १०ब व १०क असे संबोधण्यात येईल . 


४. २ नामनिर्देशनपत्र सादर करणे. नगरपरिषद व नगरपंचायतींमधील सदस्य पदाच्या प्रत्येक जागेसाठी वेगवेगळे नामनिर्देशनपत्रे 
भरणे आवश्यक राहील. तसेच प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र अनामत रक्कम भरणे आवश्यक राहील. एका जागेसाठी एका व्यक्तीकडून 
जास्तीत जास्त ४ नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येतील . एकाच जागेसाठी नामनिर्देशनपत्र स्वीकारताना अनामत रक्कम एकदाच 
स्वीकारण्यात येईल . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि .) – १०९ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये एक उमेदवार एका प्रभागातील एकाच जागेवर निवडणूक लढवू शकेल . तथापि , अन्य प्रभागातील 
जागेवर त्या उमेदवाराने निवडणूक लढविण्यास बंदी असणार नाही. एका उमेदवाराने एकाच प्रभागातील एकापेक्षा जास्त जागांसाठी 
नामनिर्देशनपत्र दाखल केल्यास छाननीच्या वेळी कोणत्या जागेची निवडणूक लढवायची आहे याविषयी उमेदवाराची लेखी इच्छा विचारात 
घेण्यात यावी. उमेदवाराने अशी इच्छा व्यक्त न केल्यास प्रथमतः प्राप्त झालेले वैध नामनिर्देशनपत्र विचारात घेण्यात यावे. 
४. ३ नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्राचे नमुने 
नगरपरिषदा 
(i ) सदस्य पदाकरिता 

परिशिष्ट- १ नुसार 


परिशिष्ट- २ नुसार 


(ii ) नगराध्यक्ष पदाकरिता 
नगरपंचायती 


(i ) सदस्य पदाकरिता 


परिशिष्ट - १ नुसार 


४ . ४ मतपत्रिका रंग व क्रम 

नगरपरिषदा 


(i) नगराध्यक्ष पदाकरिता 


(ii) सदस्य पदाकरिता 


फिका गुलाबी 
( अ ) पांढरा 
( ब) फिका निळा 
( क ) फिका पिवळा 


नगरपंचायती 

(i) सदस्य पदाकरिता 


पांढरा 


४ .५ मतपत्रिकेचे नमुने 

(i) अध्यक्ष व नगरपरिषद सदस्य पदांच्या निवडणुकांकरिता परिशिष्ट -३ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे राहील. 

( ii ) नगरपंचायतींच्या मतपत्रिकेचा नमुना परिशिष्ट -४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे राहील . 
५ . नगरपरिषदांकरिता मतदान यंत्रावरील पहिली मतपत्रिका ही अध्यक्ष पदाकरिता व पुढील २ किंवा ३ मतपत्रिका या सदस्य 
पदांच्या निवडणुकांकरिता लावण्यात याव्यात . नगरपरिषदांमधील अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीकरिता शासनाने दिनांक ४ ऑक्टोबर , २०१६ 
रोजी निवडणूक नियम, २०१६ तयार केले आहेत. तरी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी त्यामधील तरतुदीनुसार अध्यक्ष पदाच्या 
नामनिर्देशनपत्रासंदर्भात उचित कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१ , २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


mm 


परिशिष्ट - १ 

नगरपरिषद/ नगरपंचायत निवडणूक ( सदस्य पदाकरिता ) 
( अ) नामनिर्देशन पत्र भरण्याकरिता सूचना 

(१ ) नामनिर्देशपत्रातील कोणत्याही रकान्यातील माहिती निरंक ठेऊ नये. माहिती निरंक असल्यास तसे नमूद करावे. निरंक 
असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. नामनिर्देशन पत्रासोबतच्या शपथपत्रामधील कोणत्याही रकान्यातील माहिती न भरल्यास अथवा रिक्त 
ठेवल्यास राज्य निवडणूक आयोगाच्या क्र . रानिआ / नप -२०१५ / प्र. क्र . ५ / का - ६, दिनांक २७ मार्च २०१५ अनुसार नामनिर्देशन पत्र 
नाकरण्यास पात्र होऊ शकते . 

( २) ज्या प्रभागातून निवडणूक लढवावयाची आहे त्या प्रभागाचा क्रमांक व जागा क्रमांक स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. 

( ३ ) उमेदवार व सूचक यांचे नाव ज्या प्रभागाच्या मतदारयादीमध्ये आहे त्या प्रभागाचा अनुक्रमांक व मतदारयादीचा भाग क्रमांक 
व अनुक्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे. 

( ४ ) सर्व उमेदवारांनी, मग तो अपक्ष उमेदवार असो अथवा पक्षाचा पुरस्कृत उमेदवार असो, तीन चिन्हांची निवड करणे 
आवश्यक आहे. 

(५ ) जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशील देताना प्रत्येक बाबींचा तपशील स्वतंत्रपणे द्यावा . 

( ६ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती अधिनियम , १९६५ मधील कलम १६ मधील तरतुदींचे वाचन करण्यात यावे. 
( ब ) नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडावयाची कागदपत्रे 
( १) उमेदवार राखीव जागेवरून निवडणूक लढवित असल्यास 

( i ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्याकरीता राखीव असलेल्या जागेसाठी 
निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्रासोबत महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम , 
२००० च्या तरतुदींना अनुसरून सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र 
यांची सत्यप्रत सोबत जोडावी. तसेच , 

(ii) नामनिर्देशन पत्राच्या छाननीच्या वेळी पडताळणीसाठी मूळ जाती प्रमाणपत्र व जात पडताळणी समितीने दिलेले वैधता 
प्रमाणपत्र सादर करावे. 

(iii) उपरोक्त अधिनियमास अनुसरून दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जातीची वैधता तपासणीकरिता जातवैधता 
पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे. 

( २) उमेदवार दुसऱ्या प्रभागातील मतदार असल्यास त्याबाबतचा उतारा सोबत जोडणे आवश्यक आहे. 
( क ) शपथपत्र ( नामनिर्देशन पत्रासोबत ) भरण्याबाबतच्या सूचना 

(१) बंधपत्रे / कर्जरोखे/ भाग यांचे मूल्य सूचीतील कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर बाजारामधील सध्याच्या बाजार भाव मूल्यानुसार 
व सूची बाह्य कंपन्यांच्या बाबतीत पुस्तकी मूल्यानुसार देण्यात यावे . 
___ (२ ) जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशील देताना प्रत्येक बाबींचा तपशील स्वंतंत्रपणे द्यावा . 

( ३) अवलंबित व्यक्ती म्हणजे उमेदवार , त्याची पत्नी /तिचा पती /पती व स्वतंत्र उत्पन्नाचे साधन नसलेली व पूर्णतः उमेदवारावर 
अवलंबून असलेली मुले व मुली . 


बाबतच्या 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये . लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


भाग एक - अ ( म .उ.वि .) — १०९ -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर २१, २०१६/ आश्विन २९ , शके १९३८ 


सदस्य पदाकरिता नामनिर्देशनपत्र 

अनुसूची - १ 
नामनिर्देशनपत्र (नगरपरिषद / नगरपंचायत ) 
( सूचक आणि उमेदवार अथवा संबंधित अधिकारी यांनी भरावयाचे ) 


नामानद नपत्र 


O 


भाग एक 


जागा क्रमांक : ....................... 
...... मधून निवडणुकीकरिता ......... 


.. ... यांना 


आम्ही, याद्वारे ; 
नगरपरिषद / नगरपंचायत : 
प्रभाग क्रमांक 
प्रभागाचे नाव ( असल्यास ) . . .. . 
उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित करीत आहोत . 

( १) उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 
( २ ) वडिलांचे/ पतीचे नाव 
( ३ ) लिंग 
( ४ ) जन्मतारीख व वय 
( ५ ) व्यवसाय / धंदा 
( ६ ) संपूर्ण पत्ता ( पोस्टाचा पत्ता ) 


पुरुष/ स्त्री / इतर 
......... . ......... / 


.. .. . . वषे .. . . 


महिने 


. . . ... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. .. .. .. .. .. 


( ७ ) उमेदवाराचा मतदार यादीतील तपशील - : 

( अ ) नाव 
( ब ) प्रभाग क्रमांक 
( क ) यादी भाग क्रमांक 

( ड ) अनुक्रमांक 
( ८ ) उमेदवाराचा प्रवर्ग 

अनुसूचित जाती 
( राखीव जागेची 

अनुसूचित जमाती 
निवडणूक असल्यास ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ९) महिलांकरिता राखीव असलेल्या 

जागेकरिता निवडणूक आहे काय ? 


प्रवर्ग 


A 


प्रवर्ग .. 


प्रवर्ग 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


नामनिर्देशन पत्र 

( २/ ४ ) 


( १० ) मतदार यादीमधील सूचकांचे तपशील 


| अ.क्र. 


सूचकाचे नाव 


अनुक्रमांक 


सही / अंगठा 


प्रभाग क्रमांक यादी भाग क्रमांक 
( ३ ) 

( ४ ) 


( २ ) 


दिनांक : 


मी , याद्वारे सूचित करतो / करते की , निवडून आल्यास नगरपरिषद / नगरपंचायत सदस्य म्हणून काम करण्यास मी तयार आहे . 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा ). 


उमेदवाराने करावयाचे घोषणापत्र 


स 


मी , याद्वारे असे घोषित करतो / करते की , माझी या नामनिर्देशनपत्रास संमती असून , मी असेही घोषित करतो । 
करते की , 

( अ) माझ्या वयाची ..................... वर्षेपूर्ण झालेली आहेत . 
( ब) नगरपरिषद/नगरपंचायत सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी मी अपात्र नाही . 
( क ) मी नगरपरिषद / नगरपंचायत ठेकेदार नाही . 
(ड ) मी नगरपरिषद / नगरपंचायतीस नियमानुसार देय असलेली कोणत्याही रकमेची थकबाकी शिल्लक ठेवलेली नाही. 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा) . 


नाव : .. . 


प्रभाग क्रमांक 


जागा क्रमांक . 


व प्रभागाचे नाव ( असल्यास ) 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६/ आश्विन २९, शके १९३८ 


नामनिर्देशनपत्र 

( ३ / ४ ) 


भाग दोन 
(निवडणूक चिन्हांच्या निवडीबाबतचे घोषणापत्र ) 


मी , याद्वारे आणखी असे घोषित करतो / करते की , 
( अ) मी , या निवडणुकीमध्ये ............ 

....... * पक्ष ( राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , 
मुंबई यांच्याकडे नोंदणी झालेल्या पक्षाचे नाव ) यांच्यातर्फे निवडणूक लढवीत आहे / मी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवित आहे 
( लागू नसेल ते खोडावे ) 

( ब) मी निवडलेली निवडणूक चिन्हे ही पसंतीक्रमानुसार पुढीलप्रमाणे आहेत : 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा ) . 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


नामनिर्देशनपत्र 

( ४ / ४ ) 


भाग तीन 


नामनिर्देशनपत्राचा अनुक्रमांक : .......... 

हे नामनिर्देशनपत्र , * उमेदवाराने / उमेदवाराच्या सूचकाने रोजी (दिनांक ) ........ 
माझ्या कार्यालयात सुपूर्द केले . 


....... वाजता ( वेळ ) माझ्याकडे 


दिनांक : 


निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची सही. 


नामनिर्देशनपत्र स्वीकारल्याबद्दल किंवा ते नाकारल्याबद्दल निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय 


मी, या नामनिर्देशनपत्राची, महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम, १९६६ याच्या नियम ...................... अनुसार , तपासणी केली 
आहे आणि त्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय देत आहे : .... 


दिनांक : 


निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची सही . 


* लागू नसेल ते खोडावे 


भाग चार 


( नामनिर्देशनपत्र व छाननीची नोटीस यांची पोहोच ) 


( नामनिर्देशनपत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तीकडे द्यावयाची ) 
नामनिर्देशनपत्राचा अनुक्रमांक 

.... नगरपरिषद / नगरपंचायत प्रभाग क्रमांक . व जागा क्र . .... . 
प्रभागाचे नाव ( असल्यास ) मधील निवडणूक उमेदवार ......................................... यांचे नामनिर्देशनपत्र ...... 
( दिनांक ) रोजी ................... ( वेळ ) वाजता * उमेदवाराकडून / उमेदवाराच्या सूचकाकडून माझ्याकडे माझ्या कार्यालयात सुपूर्द करण्यात 
आले आहे . 
सर्व नामनिर्देशनपत्रांची 

........... (ठिकाण) येथे ..................... (दिनांक ) रोजी .................. (वेळ ) 
वाजता छाननी करण्यात येईल . 


दिनांक : 


निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची सही . 


* लागू नसेल ते खोडावे 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये . लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९, शके १९३८ 


( राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक - रानिआ / नपा - २०१६/ प्र .क्र . २८ / का - ६, दि . १८ / १० / २०१६ सोबतचे सहपत्र ) 

सदस्य पदाकरिता शपथपत्र 
अनुसूची- २ 

( १/ ८ ) 
नगर परिषद/ नगर पंचायत 
नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवाराने द्यावयाचे शपथपत्र 


पुरुष / स्त्री / इतर 


मी खालीलप्रमाणे प्रतिज्ञेवर सांगतो / सांगते की , 
(१) वैयक्तिक माहिती 

( अ ) नाव 
( ब ) वडीलांचे/ पतीचे नाव 
( क ) लिंग 
( ड ) जन्मतारीख व वय 
( इ ) व्यवसाय / धंदा 
( फ ) संपूर्ण पत्ता ( पोस्टाचा पत्ता) : 
( ग ) दूरध्वनी/ भ्रमणध्वनी क्रमांक : 
( ह ) ई-मेल आयडी 


............. ............. ............, ............ वर्षे ............ महिने 
. .. .. .. .. .. ... .. ... 


( २) निवडणूक लढवू इच्छितो/ इच्छिते त्या जागेचा तपशील : 

नगरपरिषद / नगरपंचायतीचे नाव : .... 
प्रभागाचे क्रमांक 
प्रभागाचे नाव 

. ...................................... 
( ३) जातीबाबतचा तपशील 
( अ) जातीचा प्रवर्ग 

( अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती/ नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ) 
( ब ) जात 
( ब ) जात प्रमाणपत्र देणारा अधिकारी : ................................... क्र . ................... दिनांक : ............... 
( क ) जात वैधता प्रमाणपत्र देणारा अधिकारी : 

क्र . .................... दिनांक : 
( ड ) जात वैधता प्रमाणपत्र नसेल तर उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाच्या 
पोच पावतीचा तपशील : 

२/ ८ 
( ४) मतदार यादीतील माझा तपशील 

( अ ) नाव 


. .. .. . .. . . 


. . .. .. . .. .. .. 


( ब ) प्रभाग क्रमांक 
( क ) यादी भाग क्रमांक 
( ड ) अनुक्रमांक 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६/ आश्विन २९ , शके १९३८ 


( ५) माझी शैक्षणिक अर्हता खालीलप्रमाणे आहे. 


अ . क्र . 


शिक्षण 


विद्यालय /विश्वविद्यालयाचे नाव 


उत्तीर्ण होण्याचे वर्ष 


कमाल शैक्षणिक अर्हता नमूद करावी . धारण केलेल्या पदवी/ पदविका / प्रमाणपत्र यांचे संपूर्ण नाव नमूद करावे. 


( ६ ) अपत्यांची संख्या 


( अ ) आज रोजी असलेल्या अपत्यांची संख्या 


( ब ) त्यापैकी दिनांक १२ सप्टेंबर , २००१ नंतर जन्मलेल्या अपत्यांची संख्या : 


व त्यांच्या जन्मतारखा 


: ............/ 


( ७) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी 
( अ ) मला दोषसिद्धीनंतर दोन वर्षेकिंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता कैद होऊ शकेल अशा अपराधांचा माझ्यावर आरोप 

आहे / नाही व त्याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे : 


(जिथे दोन वर्षेकिंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता शिक्षा होऊ शकेल अशा प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील येथे द्यावा. ) 


अ . क्र . 


दावा क्रमांक 


ज्या न्यायालयाने दखल घेतली 
आहे त्या न्यायालयाचे नाव 


न्यायालयाने दखल कायद्याचे कलम व दखल 
घेतलेल्या आदेशाचा घेण्यात आलेल्या गुन्हयांचा 
दिनांक 

तपशील 


( ब ) मला खालील अपराधांसाठी दोषी ठरविण्यात आले आहे . ( ज्या अपराधांच्या अपराध सिद्धीमुळे आणि शिक्षेमुळे मला निवडणूक 

लढविण्याकरिता अपात्र ठरविता येईल अशा अपराधांव्यतिरिक्त ) आणि एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या 
कारावासाची शिक्षा देण्यात आली आहे, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे : 


अ .क्र . न्यायालयाचे नाव 


दावा 
क्रमांक 


न्यायालयीन कायद्याचे कलम व दोषी दखल घेतलेल्या उपरोक्त आदेशाच्या 
आदेशाचा ठरविण्यात आलेल्या । विरोधात केलेल्या अपील( ले) / 
दिनांक गन्यांचा तपशील पुनरिक्षण( णे) इत्यादीबाबतचा 

तपशील 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि .) – १०९ - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६/ आश्विन २९ , शके १९३८ 


शपथपत्र २ / ८ 


( ८ ) व्यवसाय किंवा कामधंदा याचा तपशीलः 

( अ ) स्वतः 

( ब) पती / पत्नी 
(९ ) वार्षिक उत्पन्नाबाबतचा तपशील : 


अ.क्र . 


तपशील 


पॅन क्रमांक 


आयकर रिटर्न भरणा | आयकर रिटर्नमध्ये दर्शविलेले 
केलेले मागील वर्ष ।। एकूण वार्षिक उत्पन्न 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


on| 


| उमेदवाराचे 


उमेदवाराचे पती / पत्नी 


| 


mr| 


अवलंबित व्यक्ती -१ 
| अवलंबित व्यक्ती-२ 


( १० ) मत्ता व दायित्व यांचा तपशील 

( i) जंगम मालमत्तेचा तपशील 
( संयुक्त नावावर असलेल्या मालमत्तेत संयुक्त मालकीचे प्रमाण नमूद करणे आवश्यक आहे. ) 
अ . क्र . वर्णन 

स्वतः पती/ पत्नीचे | अवलंबित- १ | अवलंबित -२ | अवलंबित - ३ 
नाव 

चे नाव चे नाव चे नाव 
( १ ) 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


रक्कम 


बँक वित्तीय संस्था व बँके 
व्यतिरिक्त वित्तीय कंपन्यामधील 
ठेवी 


कंपन्यांमधील बंधपत्रे, कर्जरोखे 
व भाग 


इतर वित्तीय दस्तऐवज, 
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, 
पोस्टाच्या बचती व एलआयसी 
पॉलिसी इ . 
मोटार वाहने ( बनावटीचा 
तपशील इ.) 


६ 


जडजवाहीर ( वजन व मूल्य 
यांचा तपशील ) 
दाव्यांचे/व्याजांचे मूल्य यासारखी 
इतर मालमत्ता 


एकूण 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


शपथपत्र ( ४ / ८ ) 


(ii ) स्थावर मालमत्तेचा तपशील 
( टीप . - संयुक्त मालकीच्या संपत्तीमध्ये संयुक्त मालकीचे प्रमाण नमूद करणे आवश्यक आहे .) 
स्वतःचे नाव 


वर्णन 


स्थान ( ने ) 


सर्वे / क्रमांक 


क्षेत्र 


सध्याचे बाजार 
भावानुसार मूल्य 


( एकूण मोजमाप ) 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 


__ ( १ ) 
कृषि जमीन 
अकृषिक जमीन 
इमारती (निवासी ) 
इमारती ( व्यापारी ) 
घरे / सदनिका इत्यादी 
इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे ) 

एकूण 


पती / पत्नीचे नाव 


वर्णन 


स्थान ( ने ) 


सर्वे/ क्रमांक 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


( एकूण मोजमाप ) 

( ४ ) 


सध्याचे बाजार 
भावानुसार मूल्य 

( ५ ) 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 


( १ ) 
कृषि जमीन 
अकृषिक जमीन 
इमारती (निवासी ) 
इमारती ( व्यापारी ) 
घरे/ सदनिका इत्यादी 
इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे ) 

एकूण 


अवलंबित - १ चे नाव 


वर्णन 


स्थान (ने ) 


सर्वे/ क्रमांक 


क्षेत्र 
( एकूण मोजमाप ) 

( ४ ) 


सध्याचे बाजार 
भावानुसार मूल्य 


(३) 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 


( १ ) 

__ (२) 
कृषि जमीन 
अकृषिक जमीन 
इमारती ( निवासी ) 
इमारती (व्यापारी ) 
घरे/ सदनिका इत्यादी 
इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे ) 


5 


us 


एकूण 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - १०९ - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


शपथपत्र ५ / ८ 


अवलंबित - २ चे नाव 

वर्णन 


स्थान ( ने ) 


सर्वे/ क्रमांक 


क्षेत्र 


सध्याचे बाजार 
भावानुसार मूल्य 


( एकूण मोजमाप ) 


ourmesus 


कृषि जमीन 
अकृषिक जमीन 
इमारती (निवासी ) 
इमारती ( व्यापारी ) 
घरे / सदनिका इत्यादी 
इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे ) 


एकूण 


अवलंबित - ३ चे नाव 


वर्णन 


स्थान ( ने ) 


सर्वे/ क्रमांक 


क्षेत्र 


सध्याचे बाजार 
भावानुसार मूल्य 


( एकूण मोजमाप ) 

( ४ ) 


१ 
२ 
३ 


ourm*10 


(१ ) 
कृषि जमीन 
अकृषिक जमीन 
इमारती (निवासी ) 
इमारती ( व्यापारी ) 
घरे / सदनिका इत्यादी 
इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे ) 


६ 


एकूण 


( २ ) 


वरील अनुक्रमांक १ ते ४ येथे स्थान (ने), सर्वे क्रमांक , क्षेत्रफळ ( एकूण मोजमाप ), सध्याचे बाजारभावानुसार मूल्य नमूद करावे. 

(iii ) मी देय असलेल्या सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांच्याकडील व शासकीय / निमशासकीय संस्थांकडील दायित्वे / थकीत रकमा यांचा 
तपशील 

( टीप . - प्रत्येक बाबींचा तपशील स्वतंत्रपणे द्यावा . ) 
अ . क्र . वर्णन 

स्वतः पती / पत्नीचे अवलंबित -१ चे अवलंबित - २ अवलंबित - ३ इ. 
नाव नाव चे नाव 

चे नाव 
(१ ) 

( ३) ( ४ ) (५ ) (६) ( ७) 
( अ ) १ बँकांकडून कर्जे 

२ वित्तीय संस्थांकडून कर्जे 

३ शासकीय/निमशासकीय देणी 
( ब ) १ आयकर ( अधिभारासह ) 

२ संपत्ती कर 
३ सेवा कर 
४ नगरपरिषद / नगरपंचायत मालमत्ता कर 
५ विक्रीकर 
६ इतर देणी 


एकूण 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


शपथपत्र 

( ८ / ८ ) 
( ११ ) मी शपथेवर सांगतो / सांगते की 
(i ) वरील मजकूर माझ्या माहिती व समजुतीप्रमाणे सत्य व अचूक आहे . यातील कोणताही भाग खोटा नसून, त्यामध्ये कोणतीही 

महत्त्वाची वस्तुस्थिती लपविण्यात आलेली नाही . 
(ii ) दिनांक १२ सप्टेंबर , २००१ नंतर माझ्या एकूण मुलांच्या संख्येत भर पडून ती दोनपेक्षा जास्त झाल्यास मी उपरोक्त स्थानिक 

स्वराज्य संस्थेचा / संस्थेची सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरेन याची मला जाणीव आहे . 
( iii ) निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास माझी निवड भूतलक्षी 

प्रभावाने रद्द होईल आणि मी त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा/ संस्थेची सदस्य राहण्यास अनर्ह / अपात्र ठरेन याची मला जाणीव 

आहे. 
(iv ) निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित पद्धतीने सादर न केल्यास 

मी त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा / संस्थेची सदस्य राहण्यास अनर्ह / अपात्र ठरेन याची मला जाणीव आहे. 
( v ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिकनगरी अधिनियम , १९६५ मधील कलम १६ मधील तरतुदींचे मी वाचन केले 

असून त्यानुसार मी नगरपरिषद / नगरपंचायत सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी अपात्र नाही . 
स्थळ : 


या 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा) 


पडताळणी 
___ मी वर नमूद केलेला अभिसाक्षी, तपासणी करून घोषित करतो / करते की , या शपथपत्रातील मजकूर माझ्या माहिती व समजुतीप्रमाणे 
सत्य व अचूक आहे. यातला कोणताही भाग खोटा नसून, त्यापासून कोणतीही महत्त्वाची वस्तुस्थिती लपविण्यात आलेली नाही . 

................... येथे दिनांक ............................ माहे ..................... २० ..................... रोजी तपासले . 


अभिसाक्षी 

माझ्या पुढे तपासले 
( तपासणी प्राधिकाऱ्याची स्वाक्षरी व पदनाम शिक्का ) 


स्थळ : 


दिनांक : 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - २ 


नगरपार 


ता 


प 


रय 


नगरपरिषदेमधील अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीकरिता 
( अ ) नामनिर्देशनपत्र भरण्याकरिता सूचना 

(१) नामनिर्देशपत्रातील कोणत्याही रकान्यातील माहिती निरंक ठेवू नये. माहिती निरंक असल्यास तसे नमूद करावे. निरंक असल्यास 
तसे स्पष्ट नमूद करावे. नामनिर्देशनपत्रासोबतच्या शपथपत्रामधील कोणत्याही रकान्यातील माहिती न भरल्यास अथवा रिक्त ठेवल्यास राज्य 
निवडणूक आयोगाच्या क्र . रानिआ / नप -२०१५ / प्र. क्र . ५ / का - ६, दिनांक २७ मार्च २०१५ अनुसार नामनिर्देशनपत्र नाकारण्यास पात्र होऊ शकते. 


| 


( २) ज्या नगरपरिषदेमधून अध्यक्ष पदाकरिता थेट निवडणूक लढवावयाची आहे त्या नगरपरिषदेचे नाव नमूद करावे . 

( ३) उमेदवार व सूचक यांचे नाव ज्या प्रभागाच्या मतदार यादीमध्ये आहे त्या प्रभागाचा अनुक्रमांक व मतदार यादीचा भाग क्रमांक 
व अनुक्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे. 

( ४) सर्व उमेदवारांनी, मग तो अपक्ष उमेदवार असो अथवा पक्षाचा पुरस्कृत उमेदवार असो, तीन चिन्हांची निवड करणे आवश्यक 
आहे . 

( ५) जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशील देताना प्रत्येक बाबींचा तपशील स्वतंत्रपणे द्यावा . 
( ६) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती अधिनियम , १९६५ मधील कलम १६ मधील तरतुदींचे वाचन करण्यात यावे. 

( ब) नामनिर्देशनपत्रासोबत जोडावयाची कागदपत्रे 
(१) उमेदवार राखीव जागेवरून निवडणूक लढवित असल्यास, 

(i) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्याकरिता राखीव असलेल्या जागेसाठी 
निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीने नामनिर्देशनपत्रासोबत महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती , भटक्या जमाती , 
इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम, २००० च्या तरतुदींना 
अनुसरून सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र यांची सत्यप्रत सोबत जोडावी . 
तसेच, 


यम 


प्रमाण 


नद 


नपत्रास 


रण्याबाबतच्या 


___ ( ii ) नामनिर्देशनपत्राच्या छाननीच्या वेळी पडताळणीसाठी मूळ जाती प्रमाणपत्र व जात पडताळणी समितीने दिलेले वैधता 
प्रमाणपत्र सादर करावे. 

( iii ) उपरोक्त अधिनियमास अनुसरुन दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जातीची वैधता तपासणीकरिता जात वैधता 
पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे. 

( क ) शपथपत्र ( नामनिर्देशनपत्रासोबत ) भरण्याबाबतच्या सूचना 

( १) बंधपत्रे / कर्जरोखे/ भाग यांचे मूल्य सूचीतील कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर बाजारामधील सध्याच्या बाजारभाव मूल्यानुसार व 
सूचीबाह्य कंपन्यांच्या बाबतीत पुस्तकी मूल्यानुसार देण्यात यावे. 

( २) जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशील देताना प्रत्येक बाबींचा तपशील स्वतंत्रपणे द्यावा . 

( ३) अवलंबित व्यक्ती म्हणजे उमेदवार , त्याची पत्नी /तिचा पती / पती व स्वतंत्र उत्पन्नाचे साधन नसलेली व पूर्णत : उमेदवारावर 
अवलंबून असलेली मुले व मुली . 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१ , २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


( राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक रानिआ / नपा - २०१६/ प्र.क्र .२८ / का - ६, दि . १८ ऑक्टोबर २०१६ सोबतचे सहपत्र ) 

अध्यक्ष पदाकरिता नामनिर्देशनपत्र 
अनुसूची - १ 

(१ / ४ ) 
नामनिर्देशनपत्र ( नगरपरिषद ) 
( अध्यक्ष पदाकरिता सूचक आणि उमेदवार अथवा संबंधित अधिकारी यांनी भरावयाचे) 

भाग - एक 
आम्ही, याद्वारे ; 
नगरपरिषद : .. 

.... च्या थेट अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीकरिता 
श्री ./ श्रीमती 

............. यांना उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित करीत आहोत . 
(१ ) उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 
( २) वडिलांचे/ पतीचे नाव 
( ३ ) लिंग 

पुरुष / स्त्री /इतर 
( ४ ) जन्मतारीख व वय 

.................... वर्षे ............. महिने 
( ५ ) व्यवसाय / धंदा 
( ६ ) संपूर्ण पत्ता (पोस्टाचा पत्ता ) : 


. . . . . .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( ७ ) उमेदवाराचा मतदार यादीतील तपशील 

( अ ) नाव 
( ब) प्रभाग क्रमांक 
( क ) यादी भाग क्रमांक 

( ड ) अनुक्रमांक 
( ८ ) उमेदवाराचा प्रवर्ग : 

( राखीव जागेची निवडणूक असल्यास ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जमाती नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 


। 


प्रवर्ग 
प्रवर्ग 


प्रवर्ग 


: 


(९ ) महिलांकरिता राखीव असलेल्या 

जागेकरिता निवडणूक आहे काय ? 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६/ आश्विन २९ , शके १९३८ 


नामनिर्देशनपत्र 


( २ / ४ ) 


( १० ) मतदार यादी मधील सूचकांचे तपशील - 
अ . क्र . सूचकाचे नाव प्रभाग क्रमांक 

__ (३ ) 


अनुक्रमांक 


यादी भाग क्रमांक 

( ४ ) 


सही / अंगठा 

( ६ ) 


दिनांक : 
मी , याद्वारे सूचित करतो / करते की , निवडून आल्यास नगरपरिषद अध्यक्ष म्हणून काम करण्यास मी तयार आहे . 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा ) 


उमेदवाराने करावयाचे घोषणापत्र 
मी , याद्वारे असे घोषित करतो / करते की , माझी या नामनिर्देशनपत्रास संमती असून , मी असेही घोषित 
करतो/ करते की , 

( अ ) माझ्या वयाची..........................वर्षे पूर्ण झालेली आहेत . 
( ब) नगरपरिषद अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी मी अपात्र नाही . 
( क) मी नगरपरिषद ठेकेदार नाही . 
( ड) मी नगरपरिषद नियमानुसार देय असलेली कोणत्याही रकमेची थकबाकी शिल्लक ठेवलेली नाही . 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा ) 


नाव : ..... .. 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


नामनिर्देशनपत्र 

( ३ / ४ ) 
भाग दोन 

(निवडणूक चिन्हांच्या निवडीबाबतचे घोषणापत्र ) 
मी , याद्वारे आणखी असे घोषित करतो / करते की , 

( अ) मी, या निवडणुकीमध्ये .............................. * पक्ष ( राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र, मुंबई याच्याकडे नोंदणी झालेल्या 
पक्षाचे नाव ) यांच्या तर्फे निवडणूक लढवीत आहे / मी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवित आहे. ( लागू नसेल ते खोडावे ) 
( ब) मी निवडलेली निवडणूक चिन्हे ही पसंतीक्रमानुसार पुढीलप्रमाणे आहेत : 

( १ ) 
___ ( २ ) 
___ ( ३ ) 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा ) 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


भाग एक - अ ( म.उ.वि .) – १०९ - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


नामनिर्देशनपत्र 

( ४ / ४ ) 
भाग तीन 
नामनिर्देशनपत्राचा अनुक्रमांक ...... 

............. हे नामनिर्देशनपत्र, * उमेदवाराने / उमेदवाराच्या सूचकाने रोजी 
( दिनांक ) ........ 

वाजता ( वेळ ) माझ्याकडे माझ्या कार्यालयात सुपूर्द केले . 
दिनांक : 

निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची सही . 


वाज 


नामनिर्देशन पत्र स्वीकारल्याबद्दल किंवा ते नाकारल्याबद्दल निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय 
मी या नामनिर्देशनपत्राची, महाराष्ट्र नगर परिषदा ( अध्यक्ष पदासाठी थेट निवडणूका) नियम , २०१६ च्या नियम 

.................... अनुसार , तपासणी केली आहे आणि त्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय देत आहे : 


निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची सही . 


दिनांक : 
* लागू नसेल ते खोडावे. 


भाग चार 
( नामनिर्देशन पत्र व छाननीची नोटीस यांची पोहोच ) 

( नामनिर्देशन पत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तीकडे द्यावयाची ) 
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक ............................ नगरपरिषद मधील थेट निवडणूक अध्यक्ष या पदाकरिता उमेदवार ............ 
यांचे नामनिर्देशनपत्र :......... . 

..... (दिनांक ) रोजी .... . . .( वेळ ) वाजता उमेदवाराकडून / उमेदवाराच्या सूचकाकडून 
माझ्याकडे माझ्या कार्यालयात सुपूर्द करण्यात आले आहे . 
सर्व नामनिर्देशनपत्रांची ............ ..... (ठिकाण ) येथे ... 

..... (दिनांक ) रोजी ... 
( वेळ ) वाजता छाननी करण्यात येईल . 
दिनांक : 

निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची सही . 
* लागू नसेल ते खोडावे . 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


( राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक - रानिआ / नपा - २०१६ / प्र. क्र . २८ / का - ६, दि . १८ / १० / २०१६ सोबतचे सहपत्र ) शपथपत्र 

अनुसूची - २ 

(१ / ८ ) 


नगरपरिषद 


( नामनिर्देशनपत्रासोबत अध्यक्ष पदाकरिता उमेदवाराने द्यावयाचे शपथपत्र ) 


मी , खालीलप्रमाणे प्रतिज्ञेवर सांगतो/ सांगते की , 
(१) वैयक्तिक माहिती 


( अ ) नाव 


( ब ) वडिलांचे/ पतीचे नाव 


( क ) लिंग 


: पुरुष / स्त्री/ इतर 


( ड ) जन्मतारीख व वय 


. .... ........... 


......“वर्षे .............. महिने 


( इ) व्यवसाय / धंदा 


( फ ) संपूर्ण पत्ता ( पोस्टाचा पत्ता ) 


. 


.. .. .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( ग) दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक 

(ह ) ई-मेलआयडी 
( २) निवडणूक लढवू इच्छितो/ इच्छिते त्या नगरपरिषदेचा तपशील : 


नगरपरिषदेचे नाव 


: 


. ... .. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अध्यक्ष पदाचे आरक्षण 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( ३) जातीबाबतचा तपशील 

( अ ) जातीचा प्रवर्ग 
( अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती/ नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ) 


( ब ) जात 


( ब ) जात प्रमाणपत्र : देणारा अधिकारी : ....................... क्र . ....................... दिनांक ....... 


........ दिनांक ...... 


( क ) जातवैधता प्रमाणपत्र : देणारा अधिकारी : ....................... क्र . ....... 
( ड ) जातवैधता प्रमाणपत्र नसेल तर उमेदवाराने 

जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी 
समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाच्या 
पोचपावतीचा तपशील . 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६/ आश्विन २९, शके १९३८ 


शपथपत्र 


( २ / ८ ) 


( ४ ) मतदार यादीतील माझा तपशील 


( अ ) नाव 


( ब ) प्रभाग क्रमांक 
( क ) यादी भाग क्रमांक 
( ड ) अनुक्रमांक 
( ५ ) माझी शैक्षणिक अर्हता खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . शिक्षण 

विद्यालय / विश्वविद्यालयाचे नाव 


पालप्रम 


उत्तीर्ण होण्याचे वर्ष 


( ३ ) 


( ४ ) 


कमाल शैक्षणिक अर्हता नमूद करावी. धारण केलेल्या पदवी /पदविका/ प्रमाणपत्र यांचे संपूर्ण नाव नमूद करावे . 


( ६ ) अपत्यांची संख्या 

( अ) आज रोजी असलेल्या अपत्यांची संख्या ............... 
( ब) त्यापैकी दिनांक १२ सप्टेंबर २००१ नंतर जन्मलेल्या अपत्यांची संख्या ....................... व त्यांच्या जन्मतारखा 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . . . " 


( ७) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी 

( अ) मला दोषसिद्धी नंतर दोन वर्षेकिंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता कैद होऊ शकेल अशा अपराधांचा माझ्यावर आरोप आहे । 
नाही व त्याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे : 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


२१ 


शपथपत्र 


( ३ / ८ ) 


(जिथे दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता शिक्षा होऊ शकेल अशा प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील येथे द्यावा.) 
अ. क्र . ज्या न्यायालयाने दखल घेतली आहे दावा क्रमांक न्यायालयाने दखल कायद्याचे कलम व 
त्या न्यायालयाचे नाव 

घेतलेल्या आदेशाचा दिनांक दखल घेण्यात आलेल्या 

गुन्हयांचा तपशील 
(३) ( ४) 

( ५ ) 


( २ ) 


(ब ) मला खालील अपराधांसाठी दोषी ठरविण्यात आले आहे. ( ज्या अपराधांच्या अपराध सिद्धीमुळे आणि शिक्षेमुळे मला निवडणूक 
लढविण्याकरिता अपात्र ठरविता येईल अशा अपराधांव्यतिरिक्त ) आणि एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा 
देण्यात आली आहे, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे : 
अ . क्र . न्यायालयाचे दावा क्रमांक न्यायालयीन कायद्याचे कलम व दोषी दखल घेतलेल्या उपरोक्त 
नाव आदेशाचा दिनांक ठरविण्यात आलेल्या गुन्हयांचा आदेशाच्या विरोधात केलेल्या 

तपशील 

अपील ( ले) /पुनरिक्षण ( णे) 

इत्यादी बाबतचा तपशील 
(१ ) (२ ) ( ३) ( ४ ) 

( ६ ) 


( ८ ) व्यवसाय किंवा कामधंदा याचा तपशील : 


( अ ) स्वत : 


: 


.. .. ... .. .. .. 


( ब ) पती / पत्नी 
(९ ) वार्षिक उत्पन्नाबाबतचा तपशील : 
अ. क्र . तपशील 

पॅन क्रमांक 


आयकर रिटर्न भरणा 
केलेले मागील वर्ष 

( ४ ) 


आयकर रिटर्नमध्ये दर्शविलेले 
एकूण वार्षिक उत्पन्न 

( ५ ) 


( ३ ) 


(१ ) 
१. 
२. 
३. 
४ . 


( २ ) 
उमेदवाराचे 
उमेदवाराचे पती / पत्नी 
अवलंबित व्यक्ती-१ 
अवलंबित व्यक्ती -२ 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


भाग एक - अ ( म.उ.वि .) – १०९ - ४ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९, शके १९३८ 


शपथपत्र 
( ४ / ८ ) 


नाव 


अवलंबित 
३चे नाव 
( ७ ) 


( १० ) मत्ता व दायित्व यांचा तपशील 
(i) जंगम मालमत्तेचा तपशील 
( संयुक्त नावावर असलेल्या मालमत्तेत संयुक्त मालकीचे प्रमाण नमूद करणे आवश्यक आहे.) 
वर्णन 

स्वतः पती / पत्नीचे अवलंबित- अवलंबित- 

१चे नाव रचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 
१ रक्कम 
२ बँक वित्तीय संस्था व बँकेव्यतिरिक्त वित्तीय 

कंपन्यांमधील ठेवी 
३ कंपन्यांमधील बंधपत्रे, कर्जरोखे व भाग 
४ इतर वित्तीय दस्तऐवज , राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे , 

पोस्टाच्या बचती व एलआयसी पॉलिसी इ. 
५ मोटारवाहने ( बनावटीचा तपशील इ. ) 
६ जडजवाहीर ( वजन व मूल्य यांचा तपशील ) 
७ दाव्यांचे/ व्याजांचे मूल्य यासारखी इतर मालमत्ता 


एकूण 


शपथपत्र ( ५ / ८ ) 


(ii ) स्थावर मालमत्तेचा तपशील 
(टिप . - संयुक्त मालकीच्या संपत्तीमध्ये संयुक्त मालकीचे प्रमाण नमूद करणे आवश्यक आहे. ) 
स्वतःचे नाव 
वर्णन स्थान ( ने ) सर्व्ह / क्रमांक 

क्षेत्र 

सध्याचे बाजार 
( एकूण मोजमाप ) भावानुसार मूल्य 
( ४ ) 

( ५ ) 
१. कृषि जमीन 
२. अकृषिक जमीन 
३. इमारती (निवासी) 
४ . इमारती ( व्यापारी ) 
५ . घरे / सदनिका इत्यादी 
६ . इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे) 


एकूण 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


२३ 


पती / पत्नीचे नाव 


वर्णन 


स्थान ( ने ) 


सव्हे / क्रमांक 


क्षेत्र 


सध्याचे बाजार 
भावानुसार मूल्य 


( २) 


( ३) 


( एकूण मोजमाप ) 

( ४ ) 


( १ ) 
१. कृषि जमीन 

अकृषिक जमीन 
३. इमारती (निवासी ) 
४ . इमारती ( व्यापारी) 
५ . घरे / सदनिका इत्यादी 
६. इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे ) 


एकूण 


शपथपत्र ( ६ / ८ ) 


अवलंबित - १ चे नाव 


वर्णन 


स्थान ( ने ) 


सर्व्हे क्रमांक 


क्षेत्र 
( एकूण मोजमाप ) 


सध्याचे बाजार 
भावानुसार मूल्य 


१. कृषि जमीन 
२ . अकृषिक जमीन 
३. इमारती (निवासी ) 
४ . इमारती ( व्यापारी ) 
५ . घरे / सदनिका इत्यादी 
६. इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे ) 

एकूण 


अवलंबित - २ चे नाव 

वर्णन 


स्थान ( ने) 


सर्व्हे क्रमांक 


क्षेत्र । 
( एकूण मोजमाप) 

(४) 


सध्याचे बाजार 
भावानुसार मूल्य 


(२) 


(३) 


(५) 


___ 
१. कृषि जमीन 
२. अकृषिक जमीन 
३. इमारती (निवासी ) 
४ . इमारती ( व्यापारी) 

घरे / सदनिका इत्यादी 
६ . इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे) 


3 


एकूण 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे. 


भाग एक - अ ( म .उ. वि .) - १०९ - ४अ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६/ आश्विन २९, शके १९३८ 


शपथपत्र ( ७ / ८ ) 


अवलंबित - ३ चे नाव 


वर्णन 


स्थान ( ने ) 


सर्वे क्रमांक 


क्षेत्र 
( एकूण मोजमाप) 


सध्याचे बाजार 
भावानुसार मूल्य 

( ५ ) 


(१ ) 
१. कृषि जमीन 
२. अकृषिक जमीन 
३. इमारती (निवासी ) 
४ . इमारती ( व्यापारी ) 
५ . घरे / सदनिका इत्यादी 
६. इतर ( संपत्तीमधील हक्क यासारखे ) 


एकूण 


मा 


वरील अनुक्रमांक १ ते ४ येथे स्थान ( ने), सर्व्ह / क्रमांक , क्षेत्रफळ ( एकूण मोजमाप ), सध्याचे बाजारभावानुसार मूल्य नमूद करावे . 

( ii) मी देय असलेल्या सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांच्या कडील व शासकीय/ निमशासकीय संस्थांकडील दायित्वे / थकीत रकमा 
यांचा तपशील 

( टीप-प्रत्येक बाबींचा तपशील स्वतंत्रपणे द्यावा. ) 


वर्णन 


स्वतः 


पती / पत्नीचे 

नाव 
( ४ ) 


अवलंबित - 
१चे नाव 
( ५ ) 


अवलंबित - 
रचे नाव 
( ६ ) 


अवलंबित - ३ 
इ. चे नाव 

( ७ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
( अ ) १. बँकांकडून कर्जे 

२. वित्तीय संस्थांकडून कर्जे 

३. शासकीय /निमशासकीय देणी 
( ब ) १. आयकर( अधिभारासह ) 

२. संपत्ती कर 
३. सेवा कर 
४ . नगरपरिषद मालमत्ता कर 
५ . विक्रिकर 
६. इतर देणी 


एकूण 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


आश्विन २९. शके १९३८ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर २१ , २०१६ / आश्विन २९, शके १९३८ 


२५ 


शपथपत्र 

(८ / ८ ) 
( ११ ) मी शपथेवर सांगतो / सांगतेकी 

(i) वरील मजकूर माझ्या माहिती व समजुतीप्रमाणे सत्य व अचूक आहे. यातील कोणताही भाग खोटा नसून , त्यामध्ये कोणतीही 
महत्त्वाची वस्तुस्थिती लपविण्यात आलेली नाही . 

(ii ) दिनांक १२ सप्टेंबर २००१ नंतर माझ्या एकूण मुलांच्या संख्येत भर पडून ती दोनपेक्षा जास्त झाल्यास मी उपरोक्त स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचा/ संस्थेची अध्यक्ष म्हणून राहण्यास अपात्र ठरेन याची मला जाणीव आहे . 

( iii ) निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहामहिन्यांच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास माझी निवड 
भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणि मी त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा / संस्थेची अध्यक्ष राहण्यास अनर्ह / अपात्र ठरेन याची मला जाणीव 
आहे . 
___ (iv ) निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित पद्धतीने सादर न 
केल्यास मी त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा / संस्थेची अध्यक्ष म्हणून राहण्यासअनर्ह / अपात्र ठरेन याची मला जाणीव आहे . 

(v ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम १६ मधील तरतुदींचे मी वाचन 
केले असून त्यानुसार मी नगरपरिषद अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी अपात्र नाही . 


स्थळ : 


दिनांक : 


( उमेदवाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा ) 


पडताळणी 
मी वर नमूद केलेला अभिसाक्षी, तपासणी करून घोषित करतो / करते की , या शपथपत्रातील मजकूर माझ्या माहिती व समजुतीप्रमाणे 
सत्य व अचूक आहे. यातला कोणताही भाग खोटा नसून, त्यापासून कोणतीही महत्त्वाची वस्तुस्थिती लपविण्यात आलेली नाही . 

..... येथे दिनांक ........................ माहे................... २० ......... रोजी तपासले . 


अभिसाक्षी 

माझ्या पुढे तपासले 
( तपासणी प्राधिकाऱ्याची स्वाक्षरी व पद नाम शिक्का ). 


स्थळ : 


दिनांक : 


* कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


तपास 


परिशिष्ट - ३ 
( अध्यक्ष पदाकरिता मतपत्रिकेचा नमुना) (फिका गुलाबी ) 
....... नगर परिषद नगराध्यक्ष पदाची सार्वत्रिक निवडणूक सन २० .............. 

( आरक्षण* ) 


१. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


२. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


३. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


४ . “ वरीलपैकी एकही नाही ” ( NOTA) 


( NOTA ) 


* येथे आरक्षण उदा . अनुसूचित जाती / अनुसूचित जाती ( स्त्री ) / अनुसूचित जमाती / अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) / नागरिकांचा 

मागासवर्ग प्रवर्ग / नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( स्त्री ) / सर्वसाधारण / सर्वसाधारण ( स्त्री ) नमूद करावे. 


परिशिष्ट - ३ 
( सदस्य " अ " पदाकरिता मतपत्रिकेचा नमुना ) ( पांढरा ) 

............... नगर परिषद सार्वत्रिक / पोट निवडणूक सन २० 
प्रभाग क्र . .............. जागा क्रमांक " अ " 


क्र . .......... 


( आरक्षण* ) ... 


१. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


२. आसरे विलास अनंत 


_ चिन्ह 


३. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


४. “ वरीलपैकी एकही नाही ” ( NOTA ) 


( NOTA) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


२७ 


परिशिष्ट - ३ 
( सदस्य “ब ” पदाकरिता मतपत्रिकेचा नमुना) (फिका निळा) 

............... नगर परिषद सार्वत्रिक / पोट निवडणूक सन २० 
प्रभाग क्र . .............. जागा क्रमांक “ ब ” 


क्र . . . . . . . . 


( आरक्षण * ) ..... 


१. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


२. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


३. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


४ . “ वरीलपैकी एकही नाही ” ( NOTA ) 


( NOTA) 


परिशिष्ट - ३ 


( सदस्य “ क ” पदाकरिता मतपत्रिकेचा नमुना ) (फिका पिवळा ) 

.............. नगर परिषद सार्वत्रिक / पोट निवडणूक सन २० 
प्रभाग क्र . .............. जागा क्रमांक “ क ” 


क्र . . ... ... .... 


( आरक्षण* ) ...... 


१. 


आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


२. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


३. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


४ . “ वरीलपैकी एकही नाही ” ( NOTA ) 


( NOTA) 


* येथे आरक्षण उदा . अनुसूचित जाती / अनुसूचित जाती ( स्त्री) / अनुसूचित जमाती / अनुसूचित जमाती ( स्त्री) / नागरिकांचा 
____ मागासवर्ग प्रवर्ग / नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( स्त्री ) / सर्वसाधारण / सर्वसाधारण ( स्त्री ) नमूद करावे . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर २१, २०१६ / आश्विन २९ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ४ 
( नगर पंचायत निवडणुकीकरिता मतपत्रिकेचा नमुना) ( पांढरा रंग ) 
.............. नगर पंचायत सार्वत्रिक / पोट निवडणूक सन २० .............. 

( * आरक्षण ) .. 


क्र . . .. .. ... 


प्रभाग क्र . .. .. 


१. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


२. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


३. आसरे विलास अनंत 


चिन्ह 


४ . “ वरीलपैकी एकही नाही ” ( NOTA) 


( NOTA) 


* येथे आरक्षण उदा . अनुसूचित जाती / अनुसूचित जाती ( स्त्री) / अनुसूचित जमाती / अनुसूचित जमाती ( स्त्री) / नागरिकांचा 

मागासवर्ग प्रवर्ग / नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( स्त्री ) / सर्वसाधारण / सर्वसाधारण ( स्त्री ) नमूद करावे . 


ध . मा . कानेड , 

उप सचिव , 
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


